सन २०२२-२३ चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व 
व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर यांना (२४१५-१०७७) 
या योजनेंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९२/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ जुले, २०२२ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल, २०२२ 
२. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१०/४९/२०२२-२३, दिनांक २९.०४.२०२२ 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९२/फ-९ दि.१९.०५.२०२२ 
४. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१०/१९१/२०२२-२३, दिनांक १२.०७.२०२२ 
प्रस्तावना :- 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात “चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर 
(२४१५-१०७७)” या लेखाशिर्षाअंतर्गत ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) रु.५००५.५१ लक्ष व 
३६- सहाय्यक अनुदाने (वेतन) रु.३४५.०८ लक्ष असे एकूण रु.५३५०.५९ लक्ष नियतव्यय मंजूर व 
अर्थसंकल्पित आहे. संदर्भ क्र.३ अन्वये ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) रु.८६.२७ लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) 
प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२२-२३ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, 
२०२२ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 


सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून संदर्भ क्र.२ अन्वये ३६- सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) अंतर्गत रु.३४५.०८ लक्ष व संदर्भ क्र.४ अन्वये ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) अंतर्गत 
रु.२२०७.६० लक्ष असा एकूण रु.२५५२.६८ लक्ष रकमेचा चालू बाब प्रस्ताव प्राप्त झाला असून अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यास विनंती केली आहे. त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९२/फ-९ 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ 


क्र.२ व ४ नुसार सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रक विचारात घेता, 
प्रस्तावातर्गत मागणी लक्षात घेऊन, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर 
(२४१५-१०७७) या योजनेमधून संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर 
यांना सन २०२२-२३ करीता “३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन)” अंतर्गत रु.२४.१५ लक्ष व “३१-सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) अंतर्गत रु.९२४.७५ लक्ष असा एकूण रु.९४८.९० लक्ष इतका निधी (खालील 


तपशिलात नमूद केलेल्या कामांकरीता) वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


अ. प्रस्तावित कामे रक्‍कम 
क्र. (रुपये लाखात) 
अ) ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
१ | संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर यांचे कार्यालयातील २४.१५ 
कर्मचाऱ्यांचे वेतनावरील खर्च 
अ) एकूण :- २४.१५ 
ब) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
१ | वन प्रबोधिनीतील इमारतीची देखभाल, दुरुस्ती व विद्युत साहित्य ई.खरेदी ३१०.२७ 
२ | वन प्रबोधिनी विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या विविध कामाकरीता मजूर लावणे, संगणक |  १०६.५४ 
परिचालक, कर्मचारी व इतर कामाकरीता कंत्राटी पध्दतीवर मनुष्यबळ उपलब्ध करणे 
३ | कंत्राटी पध्दतीवर अधिकारी नेमनुक करणे १०.९५ 
8 | मानव-वन्यजीव संघर्ष/धोका टाळणेसाठी वर्षातुन तीन वेळा परिसरातीळ झाडोरा ६.०० 
कटाई/सफाई करणे 
4 | House (९७७७॥५, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, बगीचे, संकुल परिसर इत्यादी देखभाल ९४.२० 
व स्वच्छता कामे 
६ । महानगर पालिका मालमत्ता कर १२.०० 
७ । वन प्रबोधिनी विद्युत बिल १२०.०० 
८ | MESCO यया संस्थेद्वारे सुरक्षा व्यवस्था पुरविणे ६०.०० 
९ | SVAN पाटील वन उद्यान देखभाल व दुरुस्ती कामे. १०.०० 
qo | शैक्षणिक व प्रशिक्षण साहित्य:- इंटरक्टीव बोड, स्मार्ट बोड, स्टोरेज डिव्हाईस, व्ही.ठी.ओ २०.०० 
कॉन्फेरंस सामुग्री, व्हीसी सॉप्टवेअर, संगणक, प्रशिक्षण साहित्य, फर्निचर तथा इतर 
अनुषेगीक बाबी. 
११ | ऑनलाईन स्टुडिओ तथा वाय-फाय प्रणाली:- ऑनलाईन स्टुडिओसाठी आवश्‍यक बाबी तथा २५.०० 
वाय-फाय प्रणाली नेटवर्क 
१२ | ग्रंथालय:- वन्यजीव वनावर आधारित पुस्तके, नियतकालीके १०.०० 
१३ | कार्यालयीन लेखन सामुग्री खरेदी व संगणकोय खर्च १७.०० 
१४ | शासकीय वाहनाकरीता डिझेल पेट्रोल खरेदी व परिरक्षण १५.०० 
१५ | मेस साहित्य:- साहित्य खरेदी करणे १०.०० 
१६ | वसतीगृह साहित्य:- गादी, बेडसीट, पलंग, पडदे, फर्निचर तयार करणे व लॉंड्रीग खर्च २८.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९२/फ-९ 


१७ | सन २०२२-२३ मध्ये वन विभागा अंतर्गत वर्ग १,२ व ३ चे अधिकारी/कर्मचारीसाठी उजळणी ५०.०० 
प्रशिक्षणाकरीता. 
१८ | टेनिस कोर्ट तयार करणे ९.८३ 
१९ | वन प्रबोधिनी परीसरातील उद्यानात साहसी खेळ मैदानाकरीता chain link fancing चे काम ९.९६ 
करणे 
ब) एकूण :- ९२४.७५ 
एकूण(अवब) :- ९४८.९० 
अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे:- 


१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक 
निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

३. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

५. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घाळून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 
करावे. 

६. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 

७. सदर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 

८. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 
आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेळी आहे 
किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

९. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे 
प्रमाणपत्र शासनास तसेच ASS STS तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित 
करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल 
(Utilization Certificate) महाळेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला 
तातडीने सादर करावे. 

१०.उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 
सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९२/फ-९ 


११.सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीचे परिपत्रक व दिनांक ०५.०४.२०२२ 
च्या अर्ध शासकीय पत्रातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

१२.सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ 
च्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


सदर खर्च मागणी क्रमांक-सी-७, प्रधानशिर्ष- २४१५- कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण, ०६- 
वनीकरण, २७७-शिक्षण (००) (०३) चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी चंद्रपूर 
(कार्यक्रम) (२४१५-१०७७) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्त) व ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ चे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१२३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२९१७०३३१७८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PINGALE BHANUDAS : eee 
NARAYAN : a 
(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपूर 
५. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी चंद्रपूर 
७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


